पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, 
पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण 
मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे 
सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०२१/प्र.क्र.9२/आ.(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मे, २०२२. 


वाचा:- १) WRD-Restructuring/2009/(16/09)/WR (Est.), Dt.12/10/2010 

जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.आढावा- २०१७/प्र.क्र.१४२/२०१७/आ(प्रशि) 
दिनांक १३/०७/२०१७. 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय,पुणे 
यांचे पत्र क्र.पासविसं/प्रलि-१/४१३०/२०२१ दिनांक २८.१०.२०२१ 

FEA Gh, GH Wa, THIS, SANT व सुरक्षितता,नाशिक 
यांचे पत्र क्र.मसं/संप्रजसंसु/आस्था-२/१९५/२०२१ दिनांक 02.90.2029 


टा 


AN 
— 


a 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागांतर्गत पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे या 
कार्यालयाचे संनियंत्रण संदर्भ क्रमांक (2) येथील शासन निर्णयान्वये महासंचालक, संकल्पन, 
प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक (DTHRS) यांच्याकडे सोपविण्यात आले 
होते. तथापि, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे या कार्यालयाकडे सोपविण्यात 
आलेली कामे व त्याचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर असल्याने सदर संचालनालयाचे 
प्रशासकीय नियंत्रण थेट शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : - 

जलसंपदा विभागांतर्गतच्या अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय, पुणे या कार्यालयाकडे सोपविण्यात आलेली कामे परिणामकारकरित्या 
होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 
२. सदर संचालनालयाच्या केवळ प्रशासकीय नियंत्रणात बदल करण्यात येत असून मंजूर 
आस्थापना, कार्यालयीन जागा व तांत्रिक नियंत्रणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.9२/आ.(पुनर्रचना), 


३. उपरोक्त प्रमाणे होणाऱ्या बदलाबाबत आव्यक ती सर्व कार्यवाही अधीक्षक अभियंता व 
संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांनी करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीचा अनुपाळन अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. तसेच, मुदतवाढीचे प्रस्ताव 
सादर करताना आव्यक ते बदल करुन मुदतवाढीचे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०५०४१८१०२५७६२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
KAILAS VINAYAKRAO ®stsccnccccc 


963 


pseudonym=BCF91AD2CBD5640CFA 1DABO0655BEAE83A361F00, 

B | LO N | KA R serialNumber=05EE2306C341BA74D47D58063086FC4D7 1937218B757CES 
3F4397E7F31FOSBFE, cn=KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
Date: 2022.05.04 18:11:39 +05'30" 


(कैलास बिलोणीकर) 
शासनाचे सह सचिव 


Wa:- 


) अप्पर मुख्य सचिव,जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
५) महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
) 

) 
) 
) 


संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक. 
सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ 
९) मुख्य अभियंता (पा)व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) सह सचिव (सेवा)/उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
११) अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
१२) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
१३) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


